आपत्कालीन वैद्यकिय प्रतिसाद सेवा 
योजनेकरीता सेवापुरवठादाराची निवड 
करण्याकरीता निविदा समितीची स्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२३/प्र.क्र.१५२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: १६ जून, २०२३. 


वाचा: 
१) सहसंचालक, रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राआसो/ईएमएसं/३३०५३-५७/२०२३, दिनांक- ०८ जून, २०२३. 


प्रस्तावना:- 
राज्यात आपदग्रस्तास आत्पकलीन परिस्थितीमध्ये (उदा. अपघात, आग, पूर, बॉम्बस्फोट, 


ह्यदयविकार, प्रसुती, सर्पदंश इ.) तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 


यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज अशा रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात 


233 ASST लाईफ BANC (ALS) आणि ७०४ बेसिक लाईफ AAEM (BLS) अज्ञा एकूण ९३७ 


रुग्णवाहिकांची आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) ५ वर्षाकरीता अ.मु.स.(वित्त) यांच्या 


अध्यक्षतेखाळीळ समितीच्या शिफारशीनुसार व मा.राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेच्या 


अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार जुन्या पुरवठादारास अटींच्या अधीन राहून 


सदर करारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत या कालावधीकरीता अंतिम मुदतवाढ दिली 


आहे. सदर मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने तसेच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध स्वरुपांच्या 


माध्यमांनी (रोड रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका व इतर )त्याचप्रमाणे लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण , नवीन 


महामार्गाची होणारी निर्मिती यामुळे होणाऱ्या अपघातांत तातडीने वैद्यकिय मदत देण्याकरीता आधुनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२३/प्र.क्र.१५२/आरोग्य- ३ 


स्वरुपाची आपत्त्कालीन वैद्यकिय सेवा योजना राज्यात राबविण्याकरीता नवीन सेवापुरवठादारची 


नियुक्‍ती करण्याचे विचारधीन आहे. 


झासन निर्णय- 


राज्यात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये राज्यातील नागरीकांना तातडीने वैद्यकिय 


सेवा उपलब्ध होण्याकरीता आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजना राज्यात राबविणे आवश्‍यक आहे. 


त्याकरीता नवीन सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्याकरीता निविदा प्रक्रिया राबविण्याची आवश्‍यक 


असल्याने निविदा समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत खालीलप्रमाणे 


समिती गठीत करण्यात येत आहे. 
समिती :- 
अ.क्र सभासद पद 
ia अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उपाध्यक्ष 
३ | अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
४ | सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
५ | प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
६ | अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
७ | प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग सदस्य 
८ | प्रधान सचिव, परिवहन सदस्य 
९ | प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग सदस्य 
ष्य ० । सचिव, वैद्यकिय शिक्षण विभाग सदस्य 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२३/प्र.क्र.१५२/आरोग्य- 3 


अ.क्र. सभासद पद 
ae १ | पोलीस महासंचालक सदस्य 
१२ | परिवहन आयुक्‍त सदस्य 


१३ । आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य | सदस्य सचिव 
पभियान 


२. समितीची कार्यकक्षा:- 
१. निविदेची प्रक्रिया व मसुद्यास मान्यता देणे. 
२. निविदेची तांत्रिक व वित्तीय छाननी करणे. 


३. सदर निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरीता अन्य विभागातील / कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मदत 


घेता येऊ शकेल किंवा त्याप्रमाणे नेमणूक करण्यात येईल. 


४. सदर आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजनेची निविदा प्रक्रिया राबवून , योजना राज्यात सुरळीत 


कार्यरत होण्यास कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर सदर समिती संपुष्टात येईल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१५१२५१२७६३१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4b 
ef92b6886b147679a5af5a494e268689 
ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA3 


AT R A M TDOESG7SI7ZAISCE eN=ASHOK. 
MAROTI ATRAM 
Date: 2023.06.16 17:47:13 +05'30' 
(अशोक STATA) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२३/प्र.क्र.१५२/आरोग्य- 3 


. अपर मुख्य सचिव,(वित्त विभाग), यांचे स्वीय सहायक. 

४. अपर मुख्य सचिव,(गृह विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

५. अपर मुख्य सचिव,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

७. प्रधान सचिव,( वित्त विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

८. प्रधान सचिव,(नियोजन विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

९. प्रधान सचिव-२,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक. 

१०.प्रधान सचिव,(विधी व न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

११.प्रधान सचिव,( परिवहन), यांचे स्वीय सहायक 

१२.प्रधान सचिव,(माहिती व तंत्रज्ञान विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

१३.प्रधान सचिव,(वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग), यांचे स्वीय सहायक 
१४.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राआअ, आयुक्तालय, मुंबई. 
१७.संचाळक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

१८. सहसंचालक, (खरेदी), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१९.सहसंचालक, (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान. 
२०.सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन -आरोग्य ३). 


AN 


पृष्ठश्‍४पैकी४ 


